पंचायत समिती, जिंतूर (जि. परभणी) 
येथील अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी 
यांचेसाठी शासकीय निवासस्थान 
बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.२५८/बांध.४ 
५वा मजला, 24 ASEM पथ, बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख : १९ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, क्रमांकः ग्राम विकास विभाग , पंसई-२०१९/प्र.क्र.१३४/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२०. 
२) अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांचे पत्र क्रमांकः जिप.बांध.ताशा- 
१/कावि/३४३२/२०२३, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांनी वाचा मधील अनुक्रमांक 
२ येथील पत्रान्वये, पंचायत समिती, जितूर (जि. परभणी) येथील अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी 
यांचेसाठी शासकीय निवासस्थान बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली 
आहे. 


०२. ग्राम विकास विभागाच्या उक्त वाचा मधीळ अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ०६ 
जानेवारी, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, पंचायत समिती, जिंतूर (जि. परभणी) येथील 
अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी यांचेसाठी शासकीय निवासस्थान बांधकामाच्या रू.९०३.१८ लक्ष 
इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. पंचायत 
समिती, जितूर (जि. परभणी) नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम ९५ % पुर्ण झालेले आहे. प्रस्तुत 
इमारतीच्या निधीच्या मर्यादेत तांत्रिक मान्यता देताना मुळ अंदाजपत्रकातील आर. सी. सी. 
डिझाईनमुळे काँक्रीट व लोखंडाच्या बाबीमध्ये वाढ झाली आहे. मुळ अंदाजपत्रकामध्ये भाव दरवाढ 
या बाबीसाठी रु.२.०० लक्ष एवढी तरतूद ठेवण्यात आलेली होती. परंतु प्रत्यक्षात बाजारभाव 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.२५८/बांध.४ 


वाढल्यामुळे दर वाढ रक्‍कम रु.१२४.१९ लक्ष एवढी झाल्यामुळे दरवाढ ह्याबाबीमध्ये वाढ झाली आहे. 
तसेच, मुळ अप्रशासकीय मान्यतेमध्ये जी. एस. टी. १२ % इतकी तरतूद ठेवण्यात आली होती. परंतु 
वित्त विभागाच्या दिनांक १८ जुले, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सदर जी. एस. टी. ची तरतूद 
ही १८ % करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर apse de ast असल्याने या तदतूदीचा 
अंदाजपत्रकामध्ये समावेश केल्याने, पंचायत समिती, जिंतूर (जि. परभणी) येथील अधिकारी, 
कर्मचारी व पदाधिकारी यांचेसाठी शासकीय निवासस्थान बांधकामाच्या रू.९०३.१८ लक्ष इतक्या मुळ 
प्रज्ासकिय मान्यतेमध्ये १३४.१८ लक्ष (१४.८५ टक्के) इतकी वाढ झालेली आहे. यास्तव, कार्यकारी 
अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, परभणी यांनी पंचायत समिती, forge (जि. परभणी) येथील 
अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी यांचेसाठी शासकीय निवासस्थान बांधकामाच्या रू.१०३७.३६ लक्ष 
इतक्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केलेली आहे. 


०३. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, परभणी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
छाननी अंती, पंचायत समिती, जिंतूर (जि. परभणी) येथील अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी 
यांचेसाठी शासकीय निवासस्थान बांधकामाच्या रूपये १०३७.३६ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय 
किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


पंचायत समिती, जितूर (जि. परभणी) येथील अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी यांचेसाठी 
शासकीय निवासस्थान बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रूपये ९,०३,१८,०००/- रकमेमध्ये 
रू.१,३४,१८,०००/- इतकी वाढ करून रू.१०,३७,३६,०००/- (रूपये दहा कोटी सदोतीस लक्ष अठरा 
हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास, या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. पंचायत समिती, जितूर (जि. परभणी) येथील अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी यांचेसाठी 
शासकीय निवासस्थान बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या 
अंदाजपत्रकाचा तुलनात्मक गोषवारा गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. 


General Abstract For Construction of Jintur P. S. Administrative Building Revise A.A. (Dist. 
Parabhani) 
Sr. Description of Item As per A.A. As per Saving (In | Excess (In Rs.) 
No. (In Rs.) Revise (In Rs.) 
Rs.) 
1 2 3 4 5 | 
1 Cost of Type — I 8248053.00 | 9628132.00 | 0.00 | 1380079.00 
2 Cost of Type — II 26609468.00 | 30614222.00 | 0.00 4004754.00 
3 Cost of Type — III 17325929.00 | 20109974.00 | 0.00 2784045 .00 
4 Cost of Type — IV 6817315.00 | 8178039.00 | 0.00 1360724.00 
Total A(1 to 4) | 59000765.00 | 68530367.00 | 0.00 9529602.00 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.२५८/बांध.४ 


General Abstract For Construction of Jintur P. ५. Administrative Building Revise A.A. (Dist. 
Parabhani) 
Sr. Description of Item As per A.A. As per Saving (In | Excess (In Rs.) 
No. (In Rs.) Revise (In Rs.) 
Rs.) 
5 Add cost of Compound wall 3175626.00 | 1683670.00 | 1491956.00 | = 0.00 
| 6 | Add cost of internal road 2674332.00 258845 1.00 85881.00 | = 0.00 
T |Add 13% Internal | 7670099.45 | 5400000.00 | 2270099.00 0७ 
Electrification 
| 8 | Add 7 % Water supply sanitation | 4130053.55 400000.00 | 3730054.00 | = 0.00 
| 9 | Add for Bore well & connection 295003.83 384565.00 | 0.00 89562.00 
10 |Add 1% for Rain Water | 59907.65 | 100000.00 | 490008.00 00७ | 
Harvesting Systeme 
11 Add Price variation Cost 2000000.00 | 12418946.00 | 0.00 10418946.00 
12 | Add >) % for work charge | 295003.83 0७ | 295004.00 00 | 
establishment 
13 | Add 0.5 % for Contingencies 295003.83 100000.00 195004.00 | = 0.00 
14 | Add Fire Fighting arrangement 500000.00 100000.00 400000.00 | = 0.00 
15 Add % % Insurance 387679.44 442986.00 | 0.00 55312.00 
16 ळू T ळू T 
मेत Te पाती, (6 % GST | 9304306.50 | 11586581.00 0७ | 2282275.00 
difference) 
Total A(5 to 16) | 31317881.08 | 35205199.00 | 8958006.00 12846095.00 
Foul 90317881.08 oe 0 8958006.00 22375697.00 
Additional Ammount (Total Column 13417691.00 
6- Total Column 5) (१४.८५ % वाढ) 


०३. 


उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर 


अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो उपलब्धतेनुसार 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. यावरील खर्च "२५१५-इतर ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०५) जिल्हा परिषदांच्या निवासी 
इमारत बांधकाम / उपकामांसाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ १२५६)" या 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०४. 


प्रस्तुत कामात पुन:श्च कोणतीही भाववाढ यापुढे देय होणार नाही. सुधारित 


प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत लेखे अंतिम करण्यात यावेत. 


०५. 


प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप 
विभाग-पाच, अनुक्रमांक ९, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ 
स्तंभ- ५ खाली, प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२/प्र.क्र.२५८/बांध.४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१९१५४८४८२१२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL. 
IN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 


D 
Pp R AS H A N T DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c5054 


22af66a5628314537e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAESFDDC4F8C964 
Vi N AY A K R AO Pp AT | | F3AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT VINAYAKRAO 

PATIL 

Date: 2024.08.19 16:59:44 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
) मा. मंत्री (ग्रा. वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती 
संभाजीनगर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 
qo) कार्यकारी अभियंता (बां.), जिल्हा परिषद, परभणी. 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परभणी. 
१२) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 
१३) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
१४ जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, परभणी. 
१५) सभापती, पंचायत समिती, जिंतूर (जि. परभणी). 
१६) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, जिंतूर (जि. परभणी). 
१७) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
१८) नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
१९) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई. 
२०) कार्यासन वित्त-१ व योजना-७, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१) निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


